RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ५४] 


गुरुवार , जून ९, २०१६/ ज्येष्ठ १ ९, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९ १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह 

विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ जून २०१६ . 

अधिसूचना 


. 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ . 

क्रमांक एमव्हीआर . ०३१६/ प्र.क्र १३१ / परि - २.- मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१ ९८८ चा ५ ९ ) याच्या कलम ९ ६ च्या पोट -कलम ( २) 
च्या खंड ( ७ ) व ( ३३ ) व कलम २११ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९ ८९ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या पुढील नियमांचा मसुदा 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २१२ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, यामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व 
व्यक्तींच्या माहितीसाठी, याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , प्रस्तावित प्रारूप नियम महाराष्ट्र शासन 
दिनांक २२ जून २०१६ वा त्यानंतर विचारात घेईल . 
२ . उपरोक्त दिनांकापूर्वी उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना, 

परिवहन 

आयुक्त 
कार्यालय , प्रशासकीय इमारत , ४ था मजला, डॉ . आंबेडकर उद्यान जवळ , शासकीय वसाहत, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई यांचेकडे येतील त्यावर शासन 
विचार करील . 


प्रारूप नियम 


१ . 


२ . 


या नियमास , महाराष्ट्र मोटार वाहन ( सुधारणा) नियम, २०१६ असे म्हणावे. 
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ च्या नियम ७५ मधील 
(i ) उप नियम ( १) च्या खंड ( अ) मध्ये “ एक हजार रुपये या मजकूराऐवजी " पाचशे रुपये ” हा मजकूर दाखल करण्यात 


" 


येईल ; 


( ii ) उप नियम ( २) च्या खंड ( अ) मध्ये “ दोन हजार रुपये ", या मजकूराऐवजी " एक हजार पाचशे रुपये 

एक हजार पाचशे रुपये " हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 


भाग चार - अ ९१–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून ९, २०१६ / ज्येष्ठ १९ , शके १९ ३८ 


(iii ) उप नियम ( ३) मध्ये “ दोन हजार रुपये ", या मजकूराऐवजी “ एक हजार पाचशे रुपये हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल 

(iv ) उप नियम ( ४ ) मध्ये “ प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यासाठी ", या मजकूराऐवजी “ चार कॅलेंडर महिन्यासाठी ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 

( v ) उप नियम ( ४ ) नंतर , खालील उप नियम दाखल करण्यात येत आहे ( ४ अ ) कलम -८८ च्या उप -कलम ( ८ ) नुसार देण्यात 
येणाऱ्या विशेष परवाना च्या अर्जासाठी शुल्क तीनशे रुपये असेल 
( vi ) उप नियम ( ६ ) ऐवजी खालील उप नियम दाखल करण्यात येईल 

" ( ६ ) कलम ८१ च्या उप कलम ( २) अन्वये स्पष्ट करण्यात आलेल्या मुदत समाप्तीनंतर परवाना नुतनीकरणाकरिता अर्ज 
केल्यास अशा प्रकरणी उप नियम ( १), (२) व ( ३) मध्ये विहित करण्यात आलेल्या शुल्का व्यतिरिक्त जादा शुल्क भरावे 
लागेल. 

( अ ) उपरनिर्दिष्ट दिनांकानंतर दोन महिन्यांच्या आत दोनशे रुपये 
( ब ) उपरनिर्दिष्ट दिनांकानंतर चार महिन्यांच्या आत पाचशे रुपये ; 
( क ) उपरनिर्दिष्ट दिनांकानंतर सहा महिन्यांच्या आत एक हजार रुपये ; 
( ड ) उपरनिर्दिष्ट दिनांकानंतर आठ महिन्यांच्या आत दोन हजार रुपये ; 
( इ ) उपरनिर्दिष्ट दिनांकानंतर दहा महिन्यांच्या आत चार हजार रुपये ; 
( फ ) उपरनिर्दिष्ट दिनांकानंतर दहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर पाच हजार रुपये. 


• 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुधीर श्रीवास्तव, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून ९ , २०१६ / ज्येष्ठ १९ , शके १९ ३८ 


3 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 8th June 2016 . 


NOTIFICATION 


MOTOR VEHICLES ACT , 1988 . 


No.MVR . 0716 /CR - 131/ TR - 2 . - The following draft of rules further to amend the Maharashtra 
Motor Vehicles Rules, 1989, which the Government of Maharashtra proposes to make in exercise 
of the powers conferred by clauses (vii ) and (xxxiii) of sub - section (2 ) of section 96 read with 
section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) , in its application to the State of 
Maharashtra and of all other powers enabling it in this behalf, hereby published as required by 
sub - section ( 1) of section 212 of the said Act , for information of all persons likely to be affected 
thereby ; and notice is hereby given that , the said draft will be taken into consideration by the 
Government of Maharashtra on or after the 22nd June 2016 . 


2 . Any objections or suggestions which may be received by the Transport Commissioner , 
Maharashtra State , Administrative Building, 4th Floor , Near Dr. Ambedkar Garden , Government 
Colony , Bandra (East), Mumbai-400 051, from any person with respect to the said draft on or 
before the aforesaid date will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles (Amendment ) Rules , 2016 . 


2 . 


In rule 75 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules , 1989 , 


(i) in sub -rule ( 1 ) in clause ( a ) for the words " one thousand rupees ” the words “ five 
hundred rupees” shall be substituted ; 


(ii ) in sub -rule ( 2 ), in clause (a ) for the words “ two thousand rupees” the words “ one 
thousand five hundred rupees” shall be substituted ; 


( iii ) in sub -rule (3 ), for the words “ two thousand rupees” the words “ one thousand five 
hundred rupees” shall be substituted ; 


( iv ) in sub - rule (4 ), for the words " each calender month ” the words “ four calender months ” 
shall be substituted ; 


(v ) After sub -rule (4 ), the following sub - rule shall be inserted , namely : 


(4A ) The fee in respect of an application for a special premit granted under sub 
section (8 ) of section 88 shall be three hundred rupees .” ; 


(vi) for sub - rule (6 ), the following sub -rule shall be substituted , namely : 


(6 ) If the application for renewal of permit is made after the last date specified in 
sub -section (2 ) of section 81 of the Act, in such case, the applicant shall pay , in addition 
to the fees specified in sub -rules ( 1 ), ( 2 ) and ( 3 ), — 


( a ) before completion of two months from the aforesaid date, rupees two hundred ; 


(6 ) before completion of four months from the aforesaid date, rupees five hundred ; 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून ९ , २०१६ / ज्येष्ठ १९ , शके १ ९ ३८ 


( c) before completion of six months from the aforesaid date, rupees one thousand ; 


( d ) before completion of eight months from the aforesaid date, rupees two thousand ; 


(e ) before completion of ten months from the aforesaid date , rupees four thousand; 


(f) after completion of ten months from the aforesaid date , rupees five thousand .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUDHIR SHRIVASTAVA , 
Additional Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


